संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, 
मुंबई यांच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२४/प्र.क्र.८३/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२४/प्र.क्र.२९/प्रशासन-१ 
दि. ०८ एप्रिल, २०२४ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ०६ सप्टेंबर, २०२४ 
३) संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, मुंबई यांचे दि. २९ ऑगस्ट, २०२४ चे पत्र. 
शासन निर्णय - 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, 
मुंबई या कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२४ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२४ कालावधीपर्यंत चालू 


ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


२. AAT aa निर्णयान्वये संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील of पदे सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२४ पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 

३. या बाबीवरील खर्च संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, मुंबई या कार्यालयातील पदांसाठी “ 
२२१७ - नगर विकास, २२१७०२३४-००१-१ संचालक, बी.डी.डी. चाळी, ०१ वेतन ” या लेखाशिर्षाखाळील 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क., दि. ०६ सप्टेंबर, २०२४ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२४१७०३४४३६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUDEEP SAHADEO 2 
REWALE 


(सुदीप सहदेव रेवाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १ संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, सावळी इमारत, गणपत जाधव मार्ग, वरळी, मुंबई 


प्रत :- 9) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) लेखा व अधिदान कार्यालय, मुंबई. 
४) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-११ / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई 
५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६) निवडनस्ती कार्यासन प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


व २०२४ 
दि.३१/०८/२०२४ | दि.३१/०८/२०२४ | दि.३१/०८/२०२४ oe : 
अ. पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत पर्यंत मुदतवाढ डल्ला ती 
क्र । कार्यालयाचे नावा । देण्यात आलेल्या | मुदतवाढ देण्यात | देण्यात आलेल्या पर्यंत 
अत्य प घातला पया पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची । आलेल्या अस्थायी पदांमध्ये aaa परत 
न eee द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. अस्थायी पदांमध्ये झालेली घट * 
संख्या 
झालेली वाढ. 
g २ 3 ¥ ष्‌ 5 
१ | संचालक, मुंब ०६ शि शि ०६ 
विकास विभाग 
चाळी, मुंबई 
एकूण ०६ Loe] ae ०६ 


